. नागपूर परिक्षेत्राचे विभाजन करुस नवीन 
गडचिरोली परिक्षेत्र निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीटीसी २६०९/७७२/प्र.क्र. २८४/पोल-३. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक-३१ ऑगस्ट, २००९. 


वाचा:- पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र. पोमसं/२६-अ/४७/गडचिरोली परिक्षेत्र/९६/०९, दिनांक १६ जून, २००९. 


नागपूर परिक्षेत्रमध्ये सध्या नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर,भंडारा, गोंदिया ब गडचिरोली या ६ जिल्हयांचा 
समावेश आहे. नक्षलवादयांच्या वाढत्या हिंसक कारवाया विचारात घेता, नक्षलवादी कारवायांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, 
मनुष्यबळ, साधनसामुग्री जलदगतीने पाठविणे इत्यादी साठी नागपूर परिक्षेत्राचे विभाजन करुन स्वतंत्र गडचिरोली 
परिक्षेत्र निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णयः- नागपूर परिक्षेत्राचे विभाजन करुन गडचिरोली हे नवीन परिक्षेत्र निर्माण करण्यात यावे ब गडचिरोली 
परिक्षेत्रात गडचिरोली, गोंदिया ब अहेरी हे तीन पोलीस जिल्हे आणि नागूपर परिक्षेत्रात नागपूर,चंद्रपूर, भंडारा आणि वर्धा 
या चार पोलीस जिल्हयांचा समावेश राहील. 

२. गडचिरोली परिक्षेत्राचे मुख्यालय गडचिरोली येथे राहील. 1 

३. गडचिरोली परिक्षेत्रासाठी विशेषकृती दलाकडील कडील १० आणि नक्षलविरोधी अभियान 
कार्यालयातील २५ अशी एकूण ३५ पदे खालीलप्रमाणे गंडचिरोली परिक्षेत्रसाठी वर्ग करण्यात यावीतः- 


ese 


प नाइक 


| चालक पोलीस शिपाई 
| एकूण- 


D:\S S K\2009\POL\3\Aug/Gadchiroli sub-division.lwp 


रोटा/श्‍्च-१५२१(५००-८-२००९]-१ (SAT प. 


7 २ 
३. गडचिरोली परिक्षेत्रासाठी वरील प्रमाणे पदे तात्काळ वर्ग करुन गडचिरोली परिक्षेत्र कार्यान्वित 


करण्यात यावे. या कार्यालयासाठी लागणारी अतिरिक्‍त पदे स्वतंत्रपणे निर्माण करुन उपलब्ध करण्यात येतील 
नड . गडचिरोली परिक्षेत्र कार्यालयासाठी व पदांचा खर्च लेखशिर्ष - २०५५ पोलीस, (००) १०९ जिल्हा 


पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल (२०५५ ०१६८) या लेखाशिर्षाखालील सन २००९-२०१० मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यत यावा 

ष्‌. हा शासन निर्णयं राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असून, त्याचा संगणक 
सांकेतांक २००९०८३११५२४१७००१ असा आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


"पत्रानखठे K ; 
(प्र.मो.वानखडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रती- माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी . 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
६) मुख्य सचिव, यांचे सचिव, 
७) अपर मुख्य सचिव, (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
८) प्रधान सचिव (विशेष) गृह,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
९) प्रधान महालेखाकार, (लेखांपरिक्षा १) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
Ro) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/ २ (लखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
११) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२) महासंचालक, अँटी करप्शन, मुंबई, 
१३) सर्व अपर पोलीस महासंचालक, 
१४) आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग मुंबई, 
१५) सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
१६) पोलोस आयुक्त, (लोहमार्गासह), 
१७) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक, 
१८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/नागपूर, 
१९) निवासी लेखा परिक्षाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 
२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१) सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई, 
२२) वित्त विभाग, व्यय-७, विनिमय अर्थोपाय शाखा, मंत्रालय, मुंबई, 
२३) गृह विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२४) गृह विभाग/पोल-१/ पोल - > /थोल-७ . 
२५) निवड नस्ती, कार्यासन पोल-३. 


0:55 K\2009\POL\3\Aug/Gadchiroli sub-division. lwp 2 
एब-१५२१ -?१३८« 


